RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


11111 


AL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ८ , अंक १ ९ ] 


बुधवार , फेब्रुवारी १६ , २०२२ / माघ २७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ५८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

गृहनिर्माण विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ . 


अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण , १ ९ ७६ . 

क्रमांक एडिएल २०२१ / प्र.क्र .५८ / गृनिभू . - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण 
व क्षेत्रविकास प्राधिकरण , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ चा महा . २८ ) मधील कलम ( ४१ ) मधील पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , क्रमांक एडिएल ४१७ ९ / ६४८५७ / डि.एक्स.ए . , दिनांक २ एप्रिल १ ९ ८५ या अधिसुचनेद्वारे ( यापुढे " सदर 
अधिसूचना " असे वाचावे ) त्यासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील मौ . अमळनेर , ता . अंमळनेर , जि . जळगाव येथील जमीन आर्थिकदृष्ट्या 
दुर्बल , मध्य व अल्प उत्पन्न गट आणि क्षेत्रविकास योजनेसाठी ( यापुढे " सदर योजना " असे वाचावे ) नाशिक गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास 
मंडळ यांच्यामार्फत संपादीत करण्याचा निर्णय घेतला होता ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने मुख्य अधिकारी , नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांच्या 
अहवालानुसार सदर जमिनीवर सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम होत नसल्याने अंमळनेर , जि . जळगाव येथील अंतिम भुखंड 
क्र . २०७ एकूण क्षेत्र २२७३ चौ.मी. सदर जमीन ( यापुढे " सदर जमीन " असे वाचावे ) सदर योजनेसाठी आवश्यक नसल्याचे अभिप्राय 
दिले आहेत . आणि त्याअर्थी , सदर योजनेसाठी सदर जमीन आवश्यक नाही ; 

आणि ज्याअर्थी , मुळ मालक व भूखंडाशी संबंधित इच्छुक व्यक्तींना सदर अधिसूचना रद्द करण्याच्या अनुषंगाने सुनावणीची संधी 
देण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास सदर जमिनीची आवश्यकता नसल्याने सदर अधिसूचनेतील सदर 
जमिनीबाबतची अधिसूचना रद्द करणे महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटते . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ५८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , फेब्रुवारी १६ , २०२२ / माघ २७ , शके १ ९ ४३ 
आता , त्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण , १ ९ ७६ ( १ ९ ७७ चा महा . २८ ) मधील 
कलम ( ४१ ) मधील पोट - कलम ( १ ) व द जनरल क्लॉजेस अॅक्ट , १ ९ ८१ मधील कलम २१ मधील क्लॉजेस अॅक्ट ( १ / १ ९ ०४ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून सदर अधिसूचना सदर जमिनीच्या अनुषंगाने याद्वारे अंशतः रद्द ( Rescind ) करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अजित कवडे . 
शासनाचे उप सचिव . 


3 ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , फेब्रुवारी १६ , २०२२ / माघ २७ , शके १ ९ ४३ 

HOUSING DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 16th February 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT , 1976 . 


No. ADL - 2021 / C.R.58 / Grunibhu . - Whereas the Government of Maharashtra has , vide 
Government Notification , Housing and Special Assistance Department , No. ADL - 4179 / 64857 / D.X.A . , 
dated the 2nd April 1985 ( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) , issued in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 41 of the Maharashtra Housing and Area Development 
Act , 1976 ( Mah . XXVIII of 1977 ) , decided to acquire certain land situated in Village / Town Amalner , 
Taluka Amalner , District Jalgaon specified in the Schedule appended thereto , for the purpose of 
construction of tenements under Economical Weaker Section , Low Income Group , Middle Income 
Group and for execution of the Area Development Scheme at Amalner , District Jalgaon ( hereinafter 
referred to as " the said Schemes ” ) , by the Nashik Housing and Area Development Board , Nashik ; 

And whereas the Maharashtra Housing and Area Development Authority , after receiving report 
of the Chief Officer , Nashik Housing and Area Development Board , is of the opinion that it is not 
viable to implement the said Schemes on the land bearing Plot No. 207 admeasuring 2273 sq . mtr . 
situated in village / Town Amalner , Taluka Amalner , District Jalgaon ( hereinafter referred to as 
“ the said land ” ) and therefore the said land is no more required for the purposes of the said Schemes ; 

And whereas , the owners and persons interested in the said land have been given an apportunity 
of being heard in respect of the proposal to partially rescind the said notification in respect of the 
said land ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to partially rescind the said 
notification so far as it relates to the said land as the said land is not required by the Maharashtra 
Housing and Area Development Authority for the purposes of the said Schemes . 

Now , therefore , the Government of Maharashtra , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 41 of the Maharashtra Housing and Area Development Act , 1976 ( Mah . 
XXVIII of 1977 ) read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( 1 of 1904 ) , hereby 
partially rescinds the said notification so far as it relates to the said land . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AJIT KAWADE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


